कुटीर रुग्णालय, पारोळा, जि.जळगांव 
येथील ३० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ- २०१ ९/ प्र.क्र.९ ०/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ मार्च, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक-पदआ-२०१८/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३, 
दिनांक-११.१०.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नाशिकमंडळ 
नाशिक/अपदे मुदतवाढ/सन१९-२०/३००७-०८/१९, दिनांक-१५.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक 
मंडळ, नाशिक यांच्या अधिपत्याखाळील कुटीर रुग्णालय, पारोळा जि.जळगांव येथील ३० अस्थाई 
पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार कुटीर रुग्णालय, पारोळा, 
जि.जळगांव येथील ३० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१ - इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/ प्र.क्र.९०/आरोग्य-३, 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक,दिनांक- २१.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१६४२३८१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘i Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al ec S h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
1 | Health Department 
Kad a mM P at | | Date: 2019.03.19 15:05:41 
+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 


, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगांव. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

९. 


वैद्यकीय अधिक्षक, कुटीर रुग्णालय,पारोळा जि.जळगांव. 


१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(५१६० ०३2८) 

fp lor 

aipb (3 )(20) 

"1292 b’ Int} -0 33 
‘pIBIb> २ 

fOllnr® >॥8-०88 

1281121 -६० 


१०-९५ २] २1 b 


“ 


“pels ९९ Bib Qh >] 330% 22 12 ११०2 ‘pilt 8२) Bh Bide 
S[PipPlind >>% ६०18 ॥०>11९)९ fale bial ile ‘Dobe ship Ibs ‘Ib belle ‘dO ib bho 


"121२112 pba /7/o% २] 
‘Role /7 2eHH/3 Rd /z ७१३ 


--१७>0>112/९]॥९॥> Spy | ६ 


"9५-५९ beable blob 
bee “2v3/7/ok' २) 
“R-le/2 2%’ K/3 १०८ 

/& 33 /pnwda lie’ ७२]॥७ 


“E293 /3/od" DI (2-1 
Jone fe 222/>॥४७> sb tt 


